शासन आदेडा- 


संवर्ग बदली - 
निरीक्षक (गट-ब), राज्य उत्पादन शुल्क. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदे क्रमांक :- इएसटी-१२२३/प्र.क्र.११४/राउझु-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २२ मे, २०२३. 


स्तंभ (४) मध्ये दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासकीय गट अ व गट ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने 
नियुक्तीसाठी महसूल विभाग वाटप नियम, २०२१ मधील तरतुदीनुसार व महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या 
बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम 
४ (४) व ४ (५) मधील तरतुदीनुसार निरीक्षक (गट-ब), राज्य उत्पादन शुल्क या संवर्गातील स्तंभ (२) मधील 
अधिकाऱ्यांची, सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व मान्यतेने विहोष बदली करण्यात येत असून त्यांची पदस्थापना खालील 


अ.क्र. | निरीक्षकाचे नाव सध्याचे पद नवीन पदस्थापना 
| १_| २ ३ PB 
7 श्री.दिगंबर भरारी पथक, पुणे | पुणे महसूल संवर्ग बदलून त्याऐवजी कोकण-२ 
तुळशीराम होवाळे । विभाग, पुणे. महसूल संवर्ग वाटप करुन, विभागीय भरारी 
पथक, कोकण विभाग, ठाणे या पदी (रिक्‍त पदी) 
२ । श्री.संजीव जी.देवरे | भरारी पथक क्र.१, | नागपूर महसूल संवर्ग बदलून त्याऐवजी 
नागपूर कोकण-२ महसूल संवर्ग वाटप करुन, भरारी 
पथक-१, मुंबई उपनगर या पदी (रिक्‍त पदी) 
३ | श्री.भानुदास धाकू  मे.दहिसर कोकण-१ महसूल संवर्ग बदलून त्याऐवजी 
फणसेकर डिस्टीलरी, कोकण-२ महसूल संवर्ग वाटप करुन, पनवेल 
जि.पाळघर या पदी (Rad पदी) 
४ | श्री.सचिन गोविंदराव | तुळजापूर, धाराशिव. | औरंगाबाद महसूल संवर्ग बदलून त्याऐवजी पुणे 
भवड महसूल संवर्ग वाटप करुन, गडहिंग्लज, 
जि.कोल्हापूर या पदी (Rat पदी) 
4 । श्री.विजय व. रोकडे | भरारी पथक, | औरंगाबाद महसूल संवर्ग बदलून त्याऐवजी पुणे 
छत्रपती संभाजी | महसूल संवर्ग वाटप करुन, दौंड, जि.पुणे या 
नगर पदी (रिक्‍त पदी) 


२. सदरचे आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१२२३/प्र.क्र.११४/राउशु-१ 
३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०५२२१६३५५९५५२९ असा आहे. हा शासन आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SANDEEP GORAKHNATH DHAKANE 
c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 


SANDEEP GORAKHNATH sv 


2.5.4.20=418588839686584ca25060bf57af23a4473234ebcc421d084 


DHAKANE र ह 
(सं. गो. ढाकणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मा.मंत्री, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२) अपर मुख्य सचिव, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
३) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
४) महालेखापाल-१/२ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
५) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
६) संबंधित विभागीय उपआयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, 
७) संबंधित अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, 
८) संबंधित निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, 
९) निवडनस्ती (राउशु-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


